भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, 
नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील 
“भूवैज्ञानिक गट-अ” या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डिएमएफ-०५२१/प्र.क्र.४३/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जून २०२१ 


वाचा - १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र.एमएनए-०४१३/ प्र.क्र.०४/उद्योग-९, दि.०८.१०.२०१५ 
३. भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. गोप-११७/भूवै/प्रोबेशन/२०२१/ 
३७८, दिनांक १४.०५.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील “भूवैज्ञानिक गट-अ” या 
पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या भूवैज्ञानिक गट-अ या संवर्गातील अधि-यांच्या नियुक्त्या 
करण्यात आल्या आहेत. सदर नियुक्त्या हया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार 
“भूवैज्ञानिक गट-अ” या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सुचना पारित 
करण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील भूवैज्ञानिक, गट-अ या पदावर 
पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांचा दोन वर्षाचा परिविक्षाधील कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता wists परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “भूवैज्ञानिक गट-अ” यांनी 
त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधील समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या 
पुर्ण केलेला असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी ucts परिच्छेदातीळ तक्त्यात त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएमएफ-०५२१/प्र.क्र.४३/ 'उद्योग-९ ; 


नाव 


भूवैज्ञानिक 
पदावरील 
दिनांक 


we 


परिविक्षाधीन 
कालावधी 


परिविक्षाधीन 


भूवैज्ञानिक 


कालावधी पुढे 


समाप्त केल्याचा 
दिनांक 


ढकलल्याची 
कारणे 


पदावरील सेवा 
नियमितपणे पुढे 
चाळू ठेवण्याचा 
दिनांक 


२ 


३ 


PB 


षु 


& 


श्री. अ. र. थोरात 


दि. २७.१०.२०१५ 


दि.१७.११.२०१७ 


अजित रजा- २१ 


दि.१८.११.२०१७ 


श्री.सु. अ. जगताप 


दि.०३.११.२०१५ 


दि.१६.११.२०१७ 


अजित रजा -१३ 


दि.१७.११.२०१७ 


श्री. सु. श्री. नैताम 


दि. ०२.११.२०१५ 


दि.०१.११.२०१७ 


निरंक 


दि.०२.११.२०१७ 


OC} AW] A] -O 


श्री. वि. प. राठोड 


दि. ०७.११.२०१५ 


दि.०१.१२.२०१७ 


अजित रजा-२४ 


दि.०२.१२.२०१७ 


श्री. शि. म. नाईक 


दि.०७.११.२०१५ 


दि. ९.०३.२०१८ 


अजित रजा 923 


दि.१०.०३.२०१८ 


संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, उक्त 
भूवैज्ञानिक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित 


तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 


३. 


सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णयांमधील तरतुदींअन्वये व सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकिय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२१०६१८१५२६१७०२१० असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ravindra V 


Gurav 


प्रत :- १. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 
२. निवडनस्ती, उदयोग-९. 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


